सर्वोच्च न्यायाळय, येथे दाखल क्रिमिनल 
अपिल क्र.१२३८-१२३९/२०१२ मध्ये महाराष्ट्र 
शासनाच्या वतीने काम पहाण्यासाठी नियुक्‍ती 
केलेल्या अँड.श्री.अजित भणगे यांना फी मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१३/प्र.क्र.६/पोल-१० 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
दिनांक : १८ जुले, २०१४ 


संदर्भ :- शासन पत्र, विधी व न्याय विभाग क्र.२१२१५/क्रिम/जन/१४/अ शाखा, दिनांक ०६.२.२०१४. 


शासन निर्णय :- 

मौजे नांदोस, ता.मालवण, जि.सिंधुदुर्ग येथील जंगलामध्ये घडलेल्या १० लोकांच्या हत्याकांड 
प्रकरणी मा.सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे दाखल क्रिमिनळ अपिल (क्रि.) क्र.१२३८-१२३९/२०१२ 
(अमित अशोक fare विरूद्ध महाराष्ट्र शासन) मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने काम पहाण्यासाठी 
सरकारी वकील, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांना सहाय्यक म्हणून अँड. श्री.अजित भणगे यांची विधी 
व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक ०६.०२.२०१४ च्या पत्रान्वये नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 
सबब, प्रस्तुत प्रकरणी काम पाहण्यासाठी अँड. श्री.अजित भणगे यांना खालीलप्रमाणे फी मंजूर करण्यास 
या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. विशेष सरकारी अभियोक्त्यांना मंजूर विशेष सरकारी अभियोक्त्यांना मंजूर 
करण्यात आलेली फी करण्यात आलेली फी 
(ही. || प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी रू.१२,०००/- 
२ प्रवास खर्च इकानामी क्लासने विमान प्रवास 
३ निवास खर्च (देनिक भत्ता) रू.२,०००/- 


अनुसूचित दर आकारणा-या हॉटेलमध्ये 
वास्तव्य केल्यास, शासन निर्णय क्र.प्रवास- 
१०११/प्र.क्र.२२/सेवा-५, 
दि.२७.१२.२०११ मध्ये नमूद केल्यानुसार 
दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१३/प्र.क्र.६9/पोल-१० 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस तसेच, प्रवास व निवास खर्च संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस 
उप आयुक्त दर्जाहुन कमी नाही अशा अधिका-यांकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही 
प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 
३. . यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०९, जिल्हा पोळीस 
(००) (०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा या लेखाशीर्षाखालील त्या त्या 
आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 
४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१०१/१४/व्यय-७, दिनांक १३.०३.२०१४ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०७१७१५५७५०५२२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Veersinh 


Ve ersin h Muralidhar Patil 


DN: CN = Veersinh Muralidhar 
Patil, C = IN, S = Maharashtra, 


M U ral d h ar O = Government Of 


‘i Maharashtra, OU = Home 
Patil Date: 2014.07.18 15:05:22 
+05'30' 


(वी.मु.पाटील) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १ , मुंबई . 
३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
४. सरकारी अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस मार्ग, नवी दिल्ली. 
५. पोलीस अधीक्षक, सिंधुदुर्ग. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदुर्ग. 
७. अँड.श्री.अजित भणगे, एकदंत, कुडाळ पोलीस स्टेशनच्या समोर, कुडाळ, सिंधुदुर्ग. 
८. विधी व न्याय विभाग (अ शाखा), मंत्रालय, मुंबई. 
९. वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवड नस्ती (पोळ-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


